श्रीमती चारुशीला तांबेकर, सह सचिव यांची 
राज्य अन्न आयोगाच्या सदस्य सचिवपदी 
नियुक्‍ती करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असुका-२०१९/प्र.क्र. १२०/नापु २२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ सप्टेंबर, २०१९ 
संदर्भ :- 
शासन आदेशा क्रमांक :- असुका-२०१७/प्र.क्र. ७४/नापु २२, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१७ 


छासन आदेठा 


संदर्भाधीन दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन आदेशान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ 
च्या कलम १६ (१) अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या राज्य अन्न आयोगाच्या सदस्य सचिवपदी श्री. भा. बा 
पाटील, उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 
श्री.भा. बा. पाटील, उप सचिव हे दिनांक ३१ जुले, २०१९ रोजी नियत वयमानानुसार शासकीय सेवेतून निवृत्त 
झाले असल्याने सदर रिक्‍त पदावर याद्वारे श्रीमती चारुशीला तांबेकर, सह सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सदर नियुक्‍ती आदेश शासनाचे पुढील आदेशा होईपर्यंत अंमलात राहतील. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२५१२३५३४५१०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHESH PATHAK 
h 


2.5.4.20=e95: dc 1a6714290a6a1 e084b3bb4cc266f737f88ea4b79e3f83 
\de=400032, street=MANTRALAYA,MUMBA! 
'=89b136784be46327 1 bbba2095dbd 1 48bf1 e0f6a85adaff8cf46 


4a7ca12d, pi 
ju 
2 76, ou=FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION, 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, MAHESH PATHAK 
Date: 2019.09.25 12:36:35 +05'30' 


(महेश पाठक), 
प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

४. सर्व विभागीय आयुक्त. 

५. सर्व जिल्हाधिकारी. 


शासन निर्णय क्रमांकः असुका-२०१९/प्र.क्र. १२०/नापु २२ 


६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 

७. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

८. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
९. सर्व उप आयुकत (पुरवठा). 

१०.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 

११.सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

१२.मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

१३.मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

१४.सर्व अधिकारी (सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
१५.सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१६.सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई. 

१९ FATS, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
२०.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 

२१.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२२.श्रीम. चारुशीला तांबेकर, सह सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण. 
२३.निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


